राज्यातील ३५० तालुका आरोग्य अधिकारी 
कार्यालयातील १०५० अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक:- अपदे- २०२४/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक:- २६ सप्टेंबर, २०२४. 
वाचा:- 
१. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक:- अपदे-२०२४/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३, दिनांक 
२४.०४.२०२४. 
२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक:- आआसे/ कक्ष- 
७आ/ टे-६/३५० ताआअ कार्यालयातील १०५० अस्थायी पदे/१७६८-६९/२०२४, दिनांक २२.०४.२०२४. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि:-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क, दि. ०६.०९.२०२४. 


शासन निर्णय:- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये ठाणे, उल्हासनगर, पुणे हहर व नागपूर 
शहर ही ठिकाणे वगळून राज्यातील एकूण ३५० तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयातील वैद्यकीय अधिकारी 
(१ पद), कनिष्ठ लिपिक (१ पद) व पुरुष परिचर (१ पद) अशी प्रत्येकी ३ याप्रमाणे एकूण १०५० अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ या कालावधीकरीता पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. सदरील मुदतवाढ संपुष्टात आल्यामुळे १०५० अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणे आवश्‍यक आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या ३५० तालुका आरोग्य 
अधिकारी कार्यालयातील १०५० अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील नमूद लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२४-२५ 
या वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा :- 
मागणी क्रमांक - आर-१, 
"२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
८०० - इतर खर्च, 


झासन निर्णय क्रमांक:- ATS २०२४/प्र.क्र.११९/आरोग्य-२ 


पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, 
राज्य योजनांतर्गत योजना, 
००१ - किमान गरजा कार्यक्रम, 
(०१)(०२)- प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामिण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० 0439)" 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, झासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक, पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. ०६.०९.२०२४ अन्वये 
दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत अस्थाई पदांच्या मुदतवाढीस मान्यता देण्यात आली असली तरी, 
दरम्यानच्या काळात सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याबाबत सर्व प्रशासकीय 
विभागांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याबाबत वित्त विभागाने निर्देशित केळे आहे. तसेच उपरोक्त संदर्भ 
क्र.०३ अन्वये वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, अस्थायी पदांना दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली असून त्यादरम्यान सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याकरीता सुधारीत 
आकृतीबंधाचे प्रस्ताव शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक २९ जून,२०१७ नुसार तपासून व त्यानुसार कार्यवाही 
करुन तातडीने वित्त विभागास सादर करण्याकरीता आयुक्तालय कार्यालयाकडून उचित कार्यवाही करावी व 
त्याबाबातचा प्रस्ताव शासनास पाठवावा. 


&. सदर ara निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२५१७३९३८१३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 
Digitally signed by SANJAY 


S A N J AY DATTARAM MAHADESHWAR 


DN: cn=SANJAY DATTARAM 


DATTARAM MAHADESHWAR, ०, ou, 


email=sanjay.mahadeshwar@nic.in, 


MAHADESHWAR <=" 


Date: 2024.09.26 17:14:22 +05'30' 
(सं.द. FETS AR) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल १/ २ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


पृष्ठ १० पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांक:- ATS २०२४/प्र.क्र.११९/आरोग्य-२ 


3. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

६. सर्व उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ. 

७. सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालये. 

१०.वित्त विभाग (कार्यासन- व्यय-१३/ अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई. 
११.सार्वजनिक आरोग्य विभाग (कार्यासन- सेवा-२/अर्थसंकल्प). 
१२.निवडनस्ती (आरोग्य ३). 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांक:- ATS २०२४/प्र.क्र.११९/आरोग्य-२ 


परिशिष्ट-अ 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक:- अपदे-२०२४/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३, 
दिनांक - २६ सप्टेंबर,२०२४ सोबतचे परिशिष्ट-अ) 


अ. ी एकुण ी अस्थायी 
जिल्हा पंचायत समिती / तालूका डड पदनाम | पदसंख्या 
क्र कार्यालये पदे 
वैदयकिय ; 
अधिकारी र 
न ae fast, शहापुर, मुरबाड, कल्याण, é कनिष्ठ ' ci 
अंबरनाथ | लिपीक 7 | 
पुरुष र 
परिचर 
वैदयकिय ; 
अधिकारी 
गला वसई, पालघर ,डहाणू ,तलासरी , कनिष्ठ 
P| विव द व र e (क तक ८ २४ 
, , वाडा, विक्रमगड लिपीक 
पुरुष ; 
परिचर 
वैदयकिय ki 
गंगेवर $ 
अलिबाग,उरण,पनवेल,कर्जत, अधिकारी 
ee खालापूर,पेण,सुधागड,रोहा, i कनिष्ठ 35 ie 
माणगांव,तळा,महाड,श्रीवर्धन, र लिपीक र र 
पोलादपूर,म्हसळा,मुरुड पुरुष का 
परिचर ! 
वैदयकिय 6 
. अधिकारी 
रत्नागिरी,गुहागर,दापोली,मंडणगड aS 
a र यां कनिष्ठ 
४ | रत्नागिरी | ,खेड,चिपळुण,संगमेइवर,लांजा, ९ लिगक ९ २७ 
राजापूर लिपीक 
राजापूर पुरुष 
पुरुष र 
परिचर 
नाशिक,पेठ,दिडोरी,सुरगाणा, वैदयकिय प्र 
$ 
Gee कळवण,बागलाण,मालेगाव, अधिकारी 
4 नाशिक चार यच ला ee १५ ae ४५ 
/नांदगाव,येवला,निफाड, कनिष्ठ ai 
सिन्नर, इगतपुरी,देवळा,त्र्यंबकेश्‍वर लिपीक र 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांक:- ATS २०२४/प्र.क्र.११९/आरोग्य-२ 


अ. । एकुण ; अस्थायी 
जिल्हा पंचायत समिती / तालूका 88 पदनाम | पदसंख्या 
क्र कार्यालये पदे 
पुरुष 
g हो सी १५ 
परिचर 
वैदयकिय i 
अधिकारी 
गोती कनिष्ठ 
धुळे धुळे,साक्री,शिरपूर, सिंदखेडा ४ ४ १२ 
& धु धु त लिपीक 
पुरुष १ 
परिचर 
वैदयकिय ग 
अधिकारी 
नंदुरबार नंदूरबार,नवापूर,शहादा,तळोदा, कनिष्ठ 
9 देणार | an 2 ६ लिपीक ६ १८ 
; लिपीक 
पुरुष ग 
परिचर 
eet ee वता वैदयकिय 
,चोपडा,यावल,रावेर, आंगिक || 
are, बोदवड जागर अधिकारी 
-ईनगर,भुसावळ, > : =e 
८ | जळगाव | पाचोरा,चाळीसगाव,भंडगाव, १५ ठिगळ १५ ४५ 
aoe लिपीक 
पारोळा,एरंडोल,धरणगाव, पुरुष 
पुरुष 
अमळनेर परवर १५ 
परिचर 
वैदयकिय ae 
अहमदनगर,राहुरी,श्रीरामपूर,राहता अधिकारी 
6. lassie ,नेवासा,शेगाव,पाथर्डी,जामखेड, a कनिष्ठ a Pe 
कर्जत,श्रीगोंदे,पारनेर,अकोले, लिपीक 
संगमनेर,कोपरगाव पुरुष 
तार १४ 
परिचर 
वैदयकिय ठर 
आत अधिकारी 
हवेली,खेड, ,जुन्नर,शिरुर, a 
दौड,इंदापूर,बारामती, पुरंदर कनिष्ठ 
: पुणे /इंदापूर,बारामती, ,भोर| 93 तव १३ ३९ 
oe लिपीक 
/वेल्हे,मुळशी, गा 
पुरुष . 
परिचर 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांक:- ATS २०२४/प्र.क्र.११९/आरोग्य-२ 


अ. । एकुण » अस्थायी 
जिल्हा पंचायत समिती / तालूका 88 पदनाम | पदसंख्या 
क्र कार्यालये पदे 
वैदयकिय ae ; 
अधिकारी 
उत्तर-सोलापूर,बार्शी,अक्कलकोट, aS 
दक्षिण-सोलापूर,मोहोळ, मंगळवेढा, लिपीक हं १ 
; सोलापूर | : re - लिपीक ३३ 
,सांगोळे,माळशिरस, 
करमाळा,माढा पुरुष 
नवर Ey q 
परिचर 
वैदयकिय a ह 
en ee ee अधिकारी 
,वाई, , : aS 
१२ | सातारा | फलटण, माण,खटाव, कराड, ि १ लिपीक Ed q 33 
ee eee लिपीक 
पाटण, , महाबळेइवर पुरुष 
पुरुष डि ह 
परिचर 
वैदयकिय 55 
करवीर,पन्हाळा, हातकणंगले, अधिकारी 
कोल्हापूर शिरोळ,कागल, गडहिग्ळज, कनिष्ठ 
१३ ल त या मुदरगड १२ लिपीक १२ ३६ 
,आजरा, लिपीक 
राधानगरी, गगनबावडा,शाहुवाडी पुरुष as 
परिचर 
वैदयकिय ल 
वत त त तारी अधिकारी 
, , पलुस, री काह 
ee gees कवा य तळ कनिष्ठ 
१४ | सांगली ,कवळेमहांकाळ, , ९ लिंगोक ९ २७ 
ee लिपीक 
शिराळा,जत पुरुष 
पुरुष ९ 
परिचर 
वैदयकिय १. 
कणकवली, कुडाळा, सांवतवाडी अधिकारी 
: , : ae 
सिंधुदुर्ग | दोडामार्ग,वेंगूर्ला,मालवण कनिष्ठ 
१५ | सिंधुदुर्ग /वेंगूर्ला,मालवण, ८ नक 4 २४ 
Aare Sueael लिपीक 
वै पुरुष 
पुरुष ; 
परिचर 
१६ | औरंगाबाद | औरंगाबाद,खुलताबाद,कन्नड, ९ वैदयकिय | ९ २७ 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांक:- ATS २०२४/प्र.क्र.११९/आरोग्य-२ 


जिल्हा 


पंचायत समिती / तालूका 


एकुण 
कार्यालये 


पदनाम 


पदसंख्या 


अस्थायी 
पदे 


सोयगाव,सिल्लोड,पैठण, 
गंगापूर,वैजापूर,फुलंब्री 


अधिकारी 


कनिष्ठ 
लिपीक 


पुरुष 
परिचर 


१७ 


जालना 


जालना,अंबड,जाफ्राबाद,परतुर, 
भोकरदन,बदनापूर,घनसावंगी, मंठा 


वैदयकिय 
अधिकारी 


कनिष्ठ 
लिपीक 


पुरुष 
परिचर 


२४ 


१ 


परभणी 


परभणी,जितुर,गंगाखेड,पाथरी,सेलू 
, मानवत,पालम,सोनपेठ,पुर्णा 


वैदयकिय 
अधिकारी 


कनिष्ठ 
लिपीक 


पुरुष 
परिचर 


२७ 


१९ 


हिंगोली 


हिंगोली,कळमनुरी,वसमत,औढा, 
नागनाथ, शेलगाव 


4 


वैदयकिय 
अधिकारी 


4 


कनिष्ठ 
लिपीक 


4 


पुरुष 
परिचर 


4 


१५ 


२० 


लातुर 


लातुर,अहमनगर,उदगीर,निलंगा, 
औसा,चाकुर,रेणापूर, देवणी,शिरुर 
(अ), जळकोट 


E ठ 


वैदयकिय 
अधिकारी 


शि fo) 


कनिष्ठ 
लिपीक 


रि fo) 


पुरुष 
परिचर 


शि fo) 


30 


२१ 


उस्मानाबाद 


उस्मानाबाद, उमरगांव, नविन 
लोहारा,तुळजापूर,भुम,परांडा,कळंब 


वैदयकिय 
अधिकारी 


२४ 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


झासन निर्णय क्रमांक:- ATS २०२४/प्र.क्र.११९/आरोग्य-२ 


अ. 2 एकुण १ अस्थायी 
जिल्हा पंचायत समिती / तालूका 88 पदनाम | पदसंख्या 
क्र कार्यालये पदे 
,वाडी कनिष्ठ र 
लिपीक 
पुरुष ; 
परिचर 
वैदयकिय pee | व 
वशेबन गार अधिकारी 
बीड,गेवराई,माजलगांव, जल 
बीड धारुर कनिष्ठ 
२२ बीड ,पाटोदा,आष्टी, , परळी, ि लिपीक शि ३३ 
ae न तमिल लिपीक 
, शिरुरकासार पुरुष 
or | q 
परिचर 
वैदयकिय rm 
नांदेड,हदगाव,किनवट,भोकर, अधिकारी 
नाड बिलोली,देगळूर,मुखेड,कंधार,लोहा कनिष्ठ 
२३ नांदेड अर्धापूर माहुर,उमरी १६ लिपीक १६ ४८ 
,अर्धापूर,हिमायतनगर,माहुर,उमरी, लिपीक 
धर्माबाद, नायगाव,मुदखेड पुरुष र 
परिचर 
वैदयकिय र 
अधिकारी 
ee अकोला,बा्हिटाकळी,अकोट, कनिष्ठ 
२४ | अकोला बाळापूर, Tae, मुर्तिजापूर ७ लिपीक 9 २१ 
तेल्हारा, , पातुर, मुर्तिजापूर लिपीक 
पुरुष 
जु ७ 
परिचर 
वैदयकिय ह 
अधिकारी 
| sat वाशिम,मालेगाव,रिसोड,मंगळुरपीर : कनिष्ठ 7 i 
: ,मनोरा,कारंजा, लिपीक 
पुरुष : 
परिचर 
वैदयकिय 
| शा eae १४ 
२६ | अमरावती | अमरावती, नांदगाव ॥ 48 अधिकारी ४२ 
भातकुली,अचलपूर,चांदुरबाजार, कनिष्ठ १४ 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


झासन निर्णय क्रमांक:- ATS २०२४/प्र.क्र.११९/आरोग्य-२ 


अ. जिल्हा पंचायत समिती / तालूका 3३” । यदनाम | पदसंख्या al 
क्र कार्यालये पदे 
मोर्शी,वरुड,चांदूररेल्वे,तिवसा, लिपीक 

दर्यापूर,अंजनगाव,चिखलदरा, 
धारणी, धामणगाव रेल्वे पुरुष 
परिचर i 
वैदयकिय 
यवतमाळ,बाभुळगाव,कळंब,केळापूर अधिकारी | 
वर ,/राळेगाव,घाटंजी,वणी,मारेगांव, de कनिष्ठ i वक 
पुसद,महागाव,उमरखेड,दारव्हा,नेर लिपीक 
/दिग्नस,आर्णी,झरीजामणी पुरुष 
परिचर ू 
वेद्यकोय 
चिखली,देऊळगाव राजा,बुलढाणा, अधिकारी a 
2c | aaa मलकापूर,मोताळा,नांदुरा,जळगाव, a कनिष्ठ a i 
संग्रामपूर,खामगाव,शेगाव,मेहकर, लिपीक 
सिंदखेड राजा, लोणार. पुरुष 
परिचर १३ 
परिचर 
वेद्यकोय 
नागपूर,कामठी,हिंगणा,काटोल, अधिकारी | 
२९ | नागपूर नरखेड,सावनेर,कळमेइवर,रामटेक, 3 कनिष्ठ ह टर 
पारशिवनी,मौदा,उमरखेड,मिवापूर, लिपीक 
कुही पुरूष सि 
परिचर 
वेद्यकोय 
अधिकारी भे 
a se वर्धा,देवळी,सेलू,आर्वी,कारंजा, ) कनिष्ठ ’ ie 
आष्टी,हिंगणघाट,समुद्रपूर लिपीक 
पुरूष ; 
परिचर 
eee वैद्यकोय 
ail] आलोत *पवनी,तुमसर,मोहाडी, i औधिकारी ७ or 
साकोली,लाखांदुर,लाखणी ळा a 
कनिष्ठ ७ 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


झासन निर्णय क्रमांक:- ATS २०२४/प्र.क्र.११९/आरोग्य-२ 


अ. जिल्हा पंचायत समिती / तालूका 3३” । यदनाम | पदसंख्या al 
क्र कार्यालये पदे 
लिपीक 
पुरुष 
परिचर ने 
वैद्यकीय र 
गोंदिया,गोरेगाव,तिरोडा,अर्जुनी ह 
३२ | गोंदिया | मोर,देवरी,सडक अर्जुनी, आमगाव, ८ लिपीक ८ २४ 
सालेकसा पुरूष if 
पुरूष री 
परिचर 
वैद्यकीय गा 
चंद्रपूर,गोंडपिंपरी,मुल,सावली, अधिकारी 
re वरोरा,चिमूर,भद्रावती,ब्रम्हपूरी, कनिष्ठ 
Se eed सिंदेवाही,नागभिड,राजुरा,कोरपना, mt लिपीक ति दै 
बल्लारपूर,पोंभूर्णा, जिवती पुरूष a6 
परिचर 
वैद्यकीय 
गडचिरोली,चार्मोशी,कुरखेडा, अधिकारी क 
2 aries आरमोरी,सिरोंचा,अहेरी,एटापल्ली, , कनिष्ठ प 
रि मुलचेरा,भामरागड,देसाईगंज, ; लिपीक ; aa 
कोरची,धानोरा पुरूष 
र्र १२ 
परिचर 
एकूण अस्थायी पदे ३५० १०५० । १०५० 


पृष्ठ १० पैकी १० 


